गुन्हा व गुन्हेगारी माग काढण्यासाठी नेटवर्क 
यंत्रणा (Crime and Criminal Tracking 
Network System) या अंतर्गत विविध 
कामांसाठी प्रशासकीय मंजूरी देणे बाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः टीटीएनएस-३६१५/प्र. क्र. ९०/पोल-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक: २ नोव्हेंबर २०१५ 


वाचा : 
१) शासन निर्णय HAH: एमआयएस ०५०८/७४८/प्र. क्र. ३२९/पोल-४, दि.२२.५.२००९. 
२) शासन पत्र क्रमांकः सीसीटी-३६१५/प्र. क्र. ९०/भाग-१/पोल-३, दि.७.३.२०१५ 
३) शासन पत्र क्रमांकः सीसीटी-३६१५/प्र. क्र. ९०/भाग-१/पोल-३, दि.३.१०.२०१५ 


प्रस्तावना : 

गुन्हयांचा प्रभावी तपास आणि गुन्हेगारांचा तातडीने शोधे करता यावा तसेच विविध 
गुन्हयांबाबतच्या माहितीचे संकलन करुन देशांतर्गत सर्व पोळीस घटकांना एकाच वेळी उपलब्ध करुन 
देणे आणि नागरीकांचे सुविधांमध्ये वाढ व्हावी या उद्देशाने केंद्र शासनाच्या गृह मंत्रालयाने नॅशनल ई- 
गव्हर्नन्स प्लॅन अंतर्गत गुन्हा व गुन्हेगारी माग काढण्यासाठी नेटवर्क यंत्रणा (Crime and Criminal 
Tracking Network System- CCTNS) हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प हाती घेतला होता. सदर प्रकल्पांतर्गत 
गुन्हा व गुन्हेगारांच्या माहितीची देवाण-घेवाण करण्यासाठी राज्यातील सर्व पोलीस ठाणी, घटक 
कार्यालये, परिक्षेत्र कार्यालये, पोलीस उपायुक्‍त कार्यालये/सहाय्यक पोलीस आयुक्‍त कार्यालय, राज्य 
गुन्हे अभिलेख केंद्र, गुन्हे अन्वेषण विभाग तसेच पोलीस महासंचालक कार्यालय, मुंबई ही सर्व 
कार्यालये जोडणी नेटवर्क योजनेतंर्गत देशातील सर्व पोलीस ठाणी व इतर वरीष्ठ कार्यालये यांच्याशी 
जोडली गेळी आहेत आणि जोडली जात आहेत. सीसीटीएनएस प्रकल्पाच्या राज्यभरातील 
उभारणीकरीता राज्य गुन्हे अभिलख केंद्र, गुन्हे अन्वेषण विभाग, पुणे हे समन्वय कार्यालय (Nodal 
Agency) म्हणून कार्यरत आहे. मे. प्राईसवॉटर कुपर्स (PwC) कंपनीला प्रकल्पाचे सल्लागार तर मेसर्स 
विप्रो प्रा. लि. यांना सिस्टीम इंटीग्रेटर म्हणून नियुक्‍त करण्यात आले असून भारत संचार निगम लि. 
(BSNL) मार्फत राज्यभरातील जोडणीची सेवा व सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. सदर 
प्रकल्पासाठी सन २०१० ते २०१२ या कालावधीमध्ये केंद्र शासनाकडून १००% अनुदान उपलब्ध करुन 
देण्यात आले होते. सदरहू निधी महाराष्ट्र गृह निर्माण व कल्याण महामंडळ, मुंबई यांना केंद्रशासनातर्फे 


शासन निर्णय क्रमांकः टीटीएनएस-३६१५/प्र. क्र. ९०/पोल-३ 


थेट उपलब्ध करुन देण्यात आला होता. सन २०१२ नंतर केंद्र शासनाकडून अनुदान प्राप्त झालेले 
नाही. प्रस्तुत प्रकल्प महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असल्याने आणि प्रकल्प पुढे कार्यान्वित राहणे आवश्‍यक 
असल्याने प्रकल्पामध्ये समाविष्ट असलेल्या भागधारकांचे (सिस्टिम इंटीग्रेटर-मे. विप्रो प्रा. लि.,नेटवर्क 
सर्व्हीस प्रोव्हायडर-भारत संचार निगम लि. आणि प्रकल्पाचे सल्लागार-मे. प्राईसवॉटर हाऊस कुपर्स) 
देणे अदा करणे तसेच प्रकल्पाशी संबंधित इतर बाबींवर चर्चा करण्यासाठी अपर मुख्य सचिव (गृह) यांचे 
अध्यक्षतेखाली दि.४.२.२०१५ रोजी बैठक पार पडली होती. सदर बैठकीचे इतिवृत्त संदर्भाधीन क्र. २ 
वरील दि.७.३.२०१५ अन्वये निर्गमीत केले आहे. इतिवृत्तातील महत्वाच्या मुद्दयांवर संदर्भाधीन क्र.१ 
वरील दि.२२.५.२००९ अन्वये गठीत केलेल्या उच्चस्तरीय sever समितीची चक्रीय पध्दतीने 
मान्यता घेवून बैठकीचे इतिवृत्त संदर्भाधीन क्र. 3 वरील दि.३.१०.२०१५ चे पत्रान्वये निर्गमीत केले आहे. 
उच्चस्तरीय शक्‍तीप्रदान समितीने चक्रीय पध्दतीने दिलेल्या मान्यतेनुसार आणि शासनाने मान्यता 
दिल्यानुसार विविध बाबींवरील खर्चास प्रशासकीय मंजूरी देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय: 

उच्चस्तरीय Tae समितीने चक्रीय पध्दतीने दिलेल्या मान्यतेनुसार आणि संदर्भाधीन क्र. 
३ वरील दि.३.१०.२०१५ चे पत्रान्वये निर्गमीत केलेल्या इतिवृत्तानुसार खालील घटकांसाठी/बाबींसाठी 
प्रशासकीय मंजूरी देण्यात येत आहे.:- 


अ. क्र. घटक/बाब कालावधी मंजूर निधी 
१ | र नेटवर्क कनेक्‍टीवीटी (Network | एक वर्षे रु. १,५६,४३,९८३/- 
Connectivity) 
२. दि.३१.१२.२०१२ नंतरचा डाटा रु. १,५१,७४,९५४/- 
डिजिटाजेडान (Data Digitization) 
3. जिल्हा संगणक प्रशिक्षण केंद्र (District | एक वर्षे रु. ३४,०६,१३३/- 
Computer Training Centers- DCTCs) 
४. हॅण्ड होल्डर्स (Hand Holders) एक वर्षे रु. ७,२९,४१,८८३/- 
ष्‌. डिझेल जनरेटर्स संच (DG sets) एक ay रु.११,८४,९०,६८०/- 
एकूण | .22,48,40,833/- 


२. उपरोक्त निधी “मागणी क्र. बी-१, 2044, पोलीस, (00) १०९ जिल्हा पोलीस (00) (११) गुन्हा व 
गुन्हेगारी माग काढण्यासाठी नेटवर्क यंत्रणा (२०५५ ०६२२)” या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा 
व तो २०१५-१६ या वित्तीय वर्षासाठी उपलब्ध असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. प्रस्तुत 
लेखाशिर्षाखाळील उपरोक्‍त निधी हिवाळी अधिवेडान २०१५ मध्ये पुरवणी मागणीद्वारे उपलब्ध करुन 
देण्यात येईल. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः टीटीएनएस-३६१५/प्र. क्र. ९०/पोल-३ 


३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१५११०२१३३९२३६५२९ असा आहे. हा SST 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रत, 


Digitally signed by KADAM DATTATRAY 
KADAM HANMANT 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 

D ATTAT RAY MAHARASHTRA, ou=HOME DEPT,CID - 
918120, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, cn=KADAM DATTATRAY 


HANMANT HANMANT 


Date: 2015.11.02 13:44:49 +05'30' 
(द. ह. कदम) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
. नोडल ऑफीसर (सीसीटीएनएस) तथा विशेष पोलीस महानिरीक्षक, राज्य गुन्हे 


अभिलेख केंद्र (NCRB), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


३. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर 


. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 
. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 

. वित्त विभाग (व्यय-७), मंत्रालय, मुंबई 
. नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

९. 


अवर सचिव (बीयुडी-१), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


१०.निवडनस्ती, पोल-३ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


